RNI No.MAHBIL / 2009 / 29236 


सत्पमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - मध्य उप - विभाग 


वर्ष ७ , अंक २६ ] 


गुरुवार ते बुधवार , जुलै १-७ , २०२१ / आषाढ १०-१६ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे ४२ , किंमत : रुपये १६.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना , नेमणुका इत्यादी 


सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे 


आदेश 


क्रमांक ना . बँका / १ - सआ / रतनचंद शहा सह . बँक / का.क . १५६ / २०२१ / ७४ ९ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , शैलेश कोतमिरे , अपर निबंधक ( प्रशासन ) , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र 
राज्य , पुणे , या आदेशान्वये रतनचंद शहा सहकारी बँक लि . , मंगळवेढा , जि . सोलापूर या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे 
दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ , कलम ९ १ व ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या 
कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार 
खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे : 


: 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र जिल्हा 


श्री . 


अ.क्र . 

अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचे नाव अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 
१ सुभाष नामदेव औंधकर 

वसुली अधिकारी 
२ श्री . राजेंद्र दिनकर कट्टे 

वरिष्ठ अधिकारी 
३ श्री . संजय तुकाराम नलवडे 

वरिष्ठ अधिकारी 
४ श्री . बसवेश्वर मल्लिनाथ सलगरकर 

वसुली अधिकारी 
अटी . 


( ४ ) 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 


( ५ ) 
सोलापूर , सातारा व पुणे जिल्हा 
सोलापूर , सातारा व पुणे जिल्हा 
सोलापूर , सातारा व पुणे जिल्हा 
सोलापूर , सातारा व पुणे जिल्हा 


( १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्जवसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न 
केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात 
येतील . 

( २ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ , कलम ९ १ व ९ ८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता 
असतील . 

( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमहा विहीत नमून्यात 
कर्ज वसूलीची माहिती जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , सोलापूर यांना सादर करावी . 


( १ ) 


भाग एक ( म.उ.वि . ) - १ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जुलै १-७ , २०२१ / आषाढ १०-१६ , शके १ ९ ४३ 


( ४ ) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून 
काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे 
कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण . १५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 

( ७ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि / किंवा “ सिव्हील कोर्ट " , " एक्झीक्युटीव्ह 
कोर्ट " या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली 
अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . 

( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी , रतनचंद शहा सहकारी बँक लि . , 
मंगळवेढा , जि . सोलापूर " असा फलक लावता येईल . 

( ९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी . 

( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि 
त्याखालील नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय 
इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही . 

( ११ ) या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे . बँकेचे 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र - पाच मध्ये नमूद 
केल्याप्रमाणे घ्यावा . 

( १२ ) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा 
संदर्भ नमूद करावा . वसुली अधिकारी यांनी नोटीसा बजावताना नोटीसीमध्ये त्यांचे नाव , पदनाम व भ्रमणध्वनी क्रमांक नमूद करणे 
आवश्यक आहे . 


पुणे , 
दिनांक ७ एप्रिल २०२१ . 


शैलेश कोतमिरे , 
अपर निबंधक ( प्रशासन ) , 
सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जुलै १-७ , २०२१ / आषाढ १०-१६ , शके १ ९ ४३ 

सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे 


आदेश 


क्रमांक ना . बँका / १ - सआ / अण्णासाहेब मगर बँक / का.क . १५६ / २०२१ / ७४८. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , शैलेश कोतमिरे , अपर निबंधक ( प्रशासन ) , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र 
राज्य , पुणे , या आदेशान्वये अण्णासाहेब मगर सहकारी बँक मर्या . , लांडेवाडी , भोसरी , पुणे या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या 
नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९ १ व ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत 
करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे : 


अ.क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचे नाव 

( २ ) 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 

( ३ ) 


( १ ) 


१ 


श्री . माणिक भोलेनाथ येळवंडे 


व्यवस्थापक 


( ४ ) 

( ५ ) 
वसुली अधिकारी पुणे , अहमदनगर , सातारा , सोलापूर , 

ठाणे , रायगड जिल्हे . 
वसुली अधिकारी 

पुणे जिल्हा 
वसुली अधिकारी 

पुणे जिल्हा 


२ 


श्री . तुशार नंदकुमार मखामले 
श्री . निलेश अशोक चव्हाण 


व्यवस्थापक 
अधिकारी 


३ 


अटी . 


( १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्जवसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न 
केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात 
येतील . 

( २ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ १ व ९ ८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता 
असतील . 

( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमीत केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमहा विहीत नमून्यात 
कर्ज वसूलीची माहिती जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , पुणे शहर यांना सादर करावी . 

( ४ ) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून 
काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे 
कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण . १५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 

( ७ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट " , “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सह . संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . 

( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी , अण्णासाहेब मगर सहकारी बँक मर्या . , 
लांडेवाडी , भोसरी , पुणे -३ ९ " असा फलक लावता येईल . 

( ९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत 

पगारातून 

कर्ज 

वसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी . 
भाग एक ( म.उ.वि . ) - १ अ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जुलै १-७ , २०२१ / आषाढ १०-१६ , शके १ ९ ४३ 


( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि 
त्याखालील नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय 
इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही . 

( ११ ) या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सुचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतत पालन करावे . बँकेचे 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमूद 
केल्याप्रमाणे घ्यावा . 

( १२ ) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा 
संदर्भ नमूद करावा . वसुली अधिकारी यांनी नोटीसा बजावताना नोटीसीमध्ये त्यांचे नाव व पदनाम व भ्रमणदूरध्वनी क्रमांक नमूद करणे 
आवश्यक आहे . 


पुणे , 
दिनांक ७ एप्रिल २०२१ . 


शैलेश कोतमिरे , 
अपर निबंधक ( प्रशासन ) , 
सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


7 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जुलै १-७ , २०२१ / आषाढ १०-१६ , शके १ ९ ४३ 


५ 


सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक ना . बँका / १ - सआ / विद्यानंद को - ऑप . बँक / का.क . १५६ / २०२१ / ८६८. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून , मी , शैलेश कोतमिरे , अपर निबंधक ( प्रशासन ) , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र 
राज्य , पुणे , या आदेशान्वये विद्यानंद को - ऑप . बँक लि . , सोलापूर या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ , कलम ९ १ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटीस 
अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे : 


- 


अ.क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र जिल्हा 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचे नाव 

( २ ) 
श्री . श्रीयश बाळासोब नलवडे 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 

( ३ ) 


( १ ) 


( ४ ) 
वसुली अधिकारी 


१ 


अधिकारी 


सांगली , 


२ 


श्री . दयानंद शंकर जावळे 


अधिकारी 


वसुली अधिकारी 


( ५ ) 
सोलापूर , पुणे , सातारा , 

अहमदनगर , उस्मानाबाद . 
सोलापूर , पुणे , सातारा , सांगली , 

अहमदनगर , उस्मानाबाद . 
सोलापूर , पुणे , सातारा , सांगली , 

अहमदनगर , उस्मानाबाद . 
सोलापूर , पुणे , सातारा , सांगली , 


३ 


३ 


श्री . सचिन कृष्णाजी शेरखाने 


अधिकारी 


वसुली अधिकारी 


४ 


श्री . उमेश ज्ञानेश्वर कुचेकर 


शाखाधिकारी 


वसुली अधिकारी 


अहमदनगर , उस्मानाबाद . 


7 


अटी . 


( १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्जवसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न 
केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात 
येतील . 

( २ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ , कलम ९ १ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी 
करण्याकरिता असतील . 

( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमीत केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमहा विहीत नमून्यात 
कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , सोलापूर यांना सादर करावी . 

( ४ ) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून 
काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे 
कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण . १५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 

( ७ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट " , “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सह . संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) ” असे लिहावे . 


" . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जुलै १-७ , २०२१ / आषाढ १०-१६ , शके १ ९ ४३ 


( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी , विद्यानंद को - ऑप . बँक लि . , सोलापूर " 
असा फलक लावता येईल . 

( ९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी . 

( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि 
त्याखालील नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय 
इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही . 

( ११ ) या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सुचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतत पालन करावे . बँकेचे 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमूद 
केल्याप्रमाणे घ्यावा . 

( १२ ) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा 
संदर्भ नमूद करावा . वसुली अधिकारी यांनी नोटीस बजावताना नोटीसीमध्ये त्यांचे नाव व पदनाम व भ्रमणदूरध्वनी क्रमांक नमूद करणे 
आवश्यक आहे . 


पुणे , 
दिनांक २६ एप्रिल २०२१ . 


शैलेश कोतमिरे , 
अपर निबंधक ( प्रशासन ) , 
सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जुलै १-७ , २०२१ / आषाढ १०-१६ , शके १ ९ ४३ 

सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे 


आदेश 


क्रमांक ना . बँका / १ - सआ / इंद्रायणी को - ऑप बँक / का.क . १५६ / २०२१ / ८६ ९ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , शैलेश कोतमिरे , अपर निबंधक ( प्रशासन ) , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र 
राज्य , पुणे , या आदेशान्वये इंद्रायणी को - ऑप . बँक लि . , पिंपरी , पुणे या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ कलम ९ १ , ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटीस अधीन 
राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे : 


अ.क्र . 


अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र जिल्हा 
अधिकाऱ्याचे नाव 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 
१ श्री . वसंत बाळाजी हाडवळे 

शाखाधिकारी वसुली अधिकारी 

पुणे , ठाणे , सातारा , रायगड , 

सोलापूर व अहमदनगर . 
अटी . 

( १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्जवसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न 
केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात 
येतील . 

( २ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ कलम ९ १ , ९ ८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता 
असतील . 

( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमीत केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमहा विहीत नमून्यात 
कर्ज वसूलीची माहिती जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , पुणे शहर यांना सादर करावी . 

( ४ ) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून 
काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे 
कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण . १५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 

( ७ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट " , “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . 

( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी , इंद्रायणी को - ऑप . बँक लि . , पिंपरी , 
पुणे " असा फलक लावता येईल . 

( ९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी . 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जुलै १-७ , २०२१ / आषाढ १०-१६ , शके १ ९ ४३ 


( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि 
त्याखालील नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय 
इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही . 

( ११ ) या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सुचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतत पालन करावे . बँकेचे 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमूद 
केल्याप्रमाणे घ्यावा . 

( १२ ) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा 
संदर्भ नमूद करावा . वसुली अधिकारी यांनी नोटीसा बजावताना नोटीसीमध्ये त्यांचे नाव व पदनाम व भ्रमणदुरध्वनी क्रमांक नमूद करणे 
आवश्यक आहे . 


पुणे , 
दिनांक २६ एप्रिल २०२१ . 


शैलेश कोतमिरे , 
अपर निबंधक ( प्रशासन ) , 
सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जुलै १-७ , २०२१ / आषाढ १०-१६ , शके १ ९ ४३ 

सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक ना . बँका / १ - सआ / सातारा बँक / का.क . १५६ / २०२१ / ९ ०५ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , शैलेश कोतमिरे , अपर निबंधक ( प्रशासन ) , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , 
पुणे , या आदेशान्वये सातारा सहकारी बँक लि . , मुंबई या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम 
१०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या 
दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे : 


अ.क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र जिल्हा 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्यांचे नाव 

( २ ) 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्यांचा हुद्दा 

( ३ ) 


( १ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


१ 


श्री . उत्तम मारुती रांजणे 


रायगड 


२ 


मॅनेजर 
मॅनेजर 
मॅनेजर 
मॅनेजर 


वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 


श्री . सचिन बाळकृष्ण चव्हाण 
श्री . हरिभाऊ आनंदराव पवार 
श्री . राज किसन पाटील 


३ 


३ 


महाराष्ट्र राज्य 
महाराष्ट्र राज्य 
ठाणे , मुंबई 


४ 


अटी 

( १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्जवसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न 
केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात 
येतील . 

( २ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता 
असतील . 

( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमीत केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमहा विहीत नमून्यात 
कर्ज वसूलीची माहिती जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , ( १ ) मुंबई यांना सादर करावी . 

( ४ ) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून 
काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे 
कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण . १५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 

( ७ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि / किंवा “ सिव्हील कोर्ट " , “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सह . संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . 

( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी , सातारा सहकारी बँक लि . , " असा 
फलक लावता येईल . 


भाग एक ( म.उ.वि . ) - २ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जुलै १-७ , २०२१ / आषाढ १०-१६ , शके १ ९ ४३ 


( ९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी . 

( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि 
त्याखालील नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय 
इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही . 

( ११ ) या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सुचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतत पालन करावे . बँकेचे 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमूद 
केल्याप्रमाणे घ्यावा . 

( १२ ) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा 
संदर्भ नमूद करावा . वसुली अधिकारी यांनी नोटीस बजावताना नोटीसीमध्ये त्यांचे नाव व पदनाम व भ्रमणदूरध्वनी क्रमांक नमूद करणे 
आवश्यक आहे . 


पुणे , 
दिनांक २६ एप्रिल २०२१ . 


शैलेश कोतमिरे , 
अपर निबंधक ( प्रशासन ) , 
सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जुलै १-७ , २०२१ / आषाढ १०-१६ , शके १ ९ ४३ 
सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे 

आदेश 


क्रमांक ना . बँका / १ - सआ / इंदापूर अर्बन बँक / का.क . १५६ / २०२१ / ९ १२ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , शैलेश कोतमिरे , अपर निबंधक ( प्रशासन ) , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र 
राज्य , पुणे , या आदेशान्वये इंदापूर अर्बन को - ऑप . बँक लि . , इंदापूर , जि . पुणे या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटीस अधीन 
राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे : 


अ.क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र जिल्हे 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 

( ३ ) 


( १ ) 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचे नाव 

( २ ) 
श्री . छगन निवृत्ती माने 
श्री . आबासो लक्ष्मण दिवसे 
श्री . शशिकांत रामचंद्र जामदार 


१ 


वसुली अधिकारी 


( ४ ) 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 


( ५ ) 
पुणे , सोलापूर , सातारा 
पुणे , सातारा , रायगड 
पुणे , अहमदनगर , सोलापूर 


२ 


२ 


कर्ज विभाग प्रमुख 


३ 


ज्युनियर ऑफिसर 


अटी . 

( १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्जवसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न 
केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात 
येतील . 

( २ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता 
असतील . 

( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमीत केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमहा विहीत नमून्यात 
कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , पुणे ग्रामिण यांना सादर करावी . 

( ४ ) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून 
काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे 
कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण . १५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी या कार्यालयाचे परिपत्रक दिनांक ६ जून २०१ ९ मध्ये निश्चित केलेल्या बँकेच्या नावाच्या 
मोहरेचा वापर करण्यात यावा . 

( ७ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट " , “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सह . संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . 

( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी , इंदापूर अर्बन को - ऑप . बँक लि . , 
इंदापूर , जि . पुणे " असा फलक लावता येईल . 

( ९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी . 


भाग एक ( म.उ.वि . ) - २ अ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जुलै १-७ , २०२१ / आषाढ १०-१६ , शके १ ९ ४३ 


( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि 
त्याखालील नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय 
इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही . 

( ११ ) या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतत पालन करावे . बँकेचे 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमूद 
केल्याप्रमाणे घ्यावा . 

( १२ ) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा 
संदर्भ नमूद करावा . वसुली अधिकारी यांनी नोटीस बजावताना नोटीसीमध्ये त्यांचे नाव , पदनाम व भ्रमणदूरध्वनी क्रमांक नमूद करणे 
आवश्यक आहे . 


पुणे , 
दिनांक २२ एप्रिल २०२१ . 


शैलेश कोतमिरे , 
अपर निबंधक ( प्रशासन ) , 
सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


१३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जुलै १-७ , २०२१ / आषाढ १०-१६ , शके १ ९ ४३ 
सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक ना . बँका / १ - सआ / संत सोपानकाका सह बँक / का.क . १५६ / २०२१ / ९ १७ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , शैलेश कोतमिरे , अपर निबंधक ( प्रशासन ) , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र 
राज्य , पुणे , या आदेशान्वये संत सोपानकाका सहकारी बँक लि . सासवड , ता . पुरंदर , जि . पुणे या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या 
नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या 
कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार 
खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२३ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे : 


अ.क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र जिल्हा 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचे नाव 

( २ ) 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 

( ३ ) 


( १ ) 


( ४ ) 


१ 


श्री . जगताप चंद्रशेखर जनार्दन 
श्री . मोहोळ गणेश धोंडीबा 
श्री . कोंडे विजय किसन 


मुख्य अधिकारी वसुली 
मुख्य 

अधिकारी कर्ज 


२ 


वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 


महाराष्ट्र राज्य 

पुणे 
पुणे 


३ 


शाखा व्यवस्थापक 


अटी . 


- 


( १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्जवसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न 
केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात 
येतील . 

( २ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता 
असतील . 

( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमीत केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमहा विहीत नमून्यात 
कर्जवसुलीची माहिती जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , पुणे ग्रामिण यांना सादर करावी . 

( ४ ) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून 
काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे 
कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण . १५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 

( ७ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट " , “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सह . संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) ” असे लिहावे . 

( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी , संत सोपानकाका सहकारी बँक लि . 
सासवड , ता . पुरंदर , जि . पुणे " असा फलक लावता येईल . 

( ९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जुलै १-७ , २०२१ / आषाढ १०-१६ , शके १ ९ ४३ 


( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि 
त्याखालील नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय 
इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही . 

( ११ ) या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सुचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतत पालन करावे . बँकेचे 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमूद 
केल्याप्रमाणे घ्यावा . 

( १२ ) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा 
संदर्भ नमूद करावा . वसुली अधिकारी यांनी नोटीस बजावताना नोटीसीमध्ये त्यांचे नाव व पदनाम व भ्रमणदूरध्वनी क्रमांक नमूद करणे 
आवश्यक आहे . 


मुंबई , 
दिनांक ३ मे २०२१ . 


शैलेश कोतमिरे , 
अपर निबंधक ( प्रशासन ) , 
सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


१५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जुलै १-७ , २०२१ / आषाढ १०-१६ , शके १ ९ ४३ 

सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक ना . बँका / १ - सआ / श्रीगणेश सह बँक / का.क . १५६ / २०२१ / १०४४. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , शैलेश कोतमिरे , अपर निबंधक ( प्रशासन ) , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र 
राज्य , पुणे , या आदेशान्वये श्री गणेश सहकारी बँक लि . पुणे या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी 
कलम ९ १ , कलम ९ ८ व कलम १०१ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटीस अधीन 
राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे : 


अ.क्र . 


अधिकार प्रदान करावयाचे 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र जिल्हा 


अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचे नाव 

( २ ) 
श्री . ईश्वर धोंडीबा काटे 


( १ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


१ 


शाखा व्यवस्थापक 


वसुली अधिकारी 


महाराष्ट्र राज्य 


अटी . 


( १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्जवसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न 
केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात 
येतील . 

( २ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम ९ १ , कलम ९ ८ व कलम १०१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी 
करण्याकरिता असतील . 

( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमीत केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमहा विहित नमुन्यात 
कर्ज वसूलीची माहिती जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , पुणे शहर यांना सादर करावी . 

( ४ ) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून 
काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे 
कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण . १५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 

( ७ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट " , “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सह . संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . 

( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी , श्री गणेश सहकारी बँक लि . पुणे " 
असा फलक लावता येईल . 

( ९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत 

पगारातून 

कर्ज वसूल 

करण्याची 
कार्यवाही करावी . 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जुलै १-७ , २०२१ / आषाढ १०-१६ , शके १ ९ ४३ 


( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि 
त्याखालील नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय 
इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही . 

( ११ ) या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सुचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतत पालन करावे . बँकेचे 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसूली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमूद 
केल्याप्रमाणे घ्यावा . 

( १२ ) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा 
संदर्भ नमूद करावा . वसुली अधिकारी यांनी नोटीस बजावताना नोटीसीमध्ये त्यांचे नाव व पदनाम व भ्रमणदूरध्वनी क्रमांक नमूद करणे 
आवश्यक आहे . 


पुणे , 
दिनांक २४ एप्रिल २०२१ . 


शैलेश कोतमिरे , 
अपर निबंधक ( प्रशासन ) , 
सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


१७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जुलै १-७ , २०२१ / आषाढ १०-१६ , शके १ ९ ४३ 

सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक ना . बँका / १ - सआ / सन्मित्र सह . बँक / का.क . १५६ / २०२१ / १८७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , शैलेश कोतमिरे , अपर निबंधक ( प्रशासन ) , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र 
राज्य , पुणे , या आदेशान्वये सन्मित्र सहकारी बँक लि . , हडपसर , जि . पुणे या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी कलम ९ १ , ९ ८ व कलम १०१ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटीस 
अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे 


: 


अ.क्र . 


४ 


अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र जिल्हा 
अधिकाऱ्याचे नाव 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) ( ४ ) 

( ५ ) 
१ श्री . प्रबोधन गोपाळराव यादव 

वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी 

महाराष्ट्र राज्य 
२ श्री . निलेश भगवान शेवते 

वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी 
३ श्री . राजेश उदयभानू शिंदे 

वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी 

पुणे 
श्री . प्रविण रामचंद्र ताम्हाणे वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी 

पुणे 
श्री . समीर इस्माईल इनामदार 

वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी 

पुणे 
श्री . मुकुंद सखाराम ससाणे 

वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी 

पुणे 
श्री . संजय पोपटराव हिंगणे 

वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी 

पुणे 
श्री . निलेश भागुजी कुदळे 

वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी 

पुणे 
अटी . 

( १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्जवसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न 
केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात 


५ 


६ 


७ 


८ 


येतील . 


( २ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम ९ १ , ९ ८ व कलम १०१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता 
असतील . 

( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमीत केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमहा विहीत नमुन्यात 
कर्ज वसूलीची माहिती जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , ( २ ) मुंबई यांना सादर करावी . 

( ४ ) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून 
काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे 
कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण . १५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . “ त्याऐवजी या कार्यालयाचे परिपत्रक दिनांक ६ जून २०१ ९ मध्ये निश्चित केलेल्या बँकेच्या नावाच्या 
मोहरेचा वापर करण्यात यावा . " 

( ७ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट " , “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सह . संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . 


भाग एक ( म.उ.वि . ) - ३ 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जुलै १-७ , २०२१ / आषाढ १०-१६ , शके १ ९ ४३ 


( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी , सन्मित्र सहकारी बँक लि . , हडपसर , 
पुणे " असा फलक लावता येईल . 

( ९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी . 

( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि 
त्याखालील नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय 
इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही . 

( ११ ) या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सुचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतत पालन करावे . बँकेचे 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमूद 
केल्याप्रमाणे घ्यावा . 

( १२ ) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा 
संदर्भ नमूद करावा . वसुली अधिकारी यांनी नोटीस बजावताना नोटीसीमध्ये त्यांचे नाव व पदनाम व भ्रमणदूरध्वनी क्रमांक नमूद करणे 
आवश्यक आहे . 


पुणे , 
दिनांक ७ मे २०२१ . 


शैलेश कोतमिरे , 
अपर निबंधक ( प्रशासन ) , 
सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


१ ९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जुलै १-७ , २०२१ / आषाढ १०-१६ , शके १ ९ ४३ 
सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक ना . बँका / १ - सआ / हिंदुस्थान बँक / का.क . १५६ / २०२१ / ८२०. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , शैलेश कोतमिरे , अपर निबंधक ( प्रशासन ) , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र 
राज्य , पुणे , या आदेशान्वये हिंदुस्थान को - ऑप . बँक लि . , मुंबई या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी 
कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटीस अधीन राहून या 
आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे : 


अ.क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र जिल्हा 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 

( ३ ) 


( १ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


१ 


वरिष्ठ अधिकारी 


२ 


वरिष्ठ अधिकारी 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचे नाव 

( २ ) 
श्री . एम . बी . नेवसे 
श्री . पी . एम . भोईर 
श्री . पी . बी . कोळी 
श्री . ओ . एच . पाटील 
श्री . एन . पी . कोळी 
श्री . एस . ई . नेवसे 
श्री . पी . एस . कारंडे 


संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य 
संपूर्ण महाराष्ट राज्य 

ठाणे जिल्हा 


शाखा व्यवस्थापक 


४ 


शाखा व्यवस्थापक 


वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 


ठाणे जिल्हा 


५ 


शाखा व्यवस्थापक 


ठाणे जिल्हा 


६ 


शाखा व्यवस्थापक 


रायगड जिल्हा 


७ 


शाखा व्यवस्थापक 


संपूर्ण महाराष्ट्र 


अटी . 


( १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्जवसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न 
केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात 


येतील . 


( २ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता 
असतील . 

( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमहा विहीत नमुन्यात 
कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , ( १ ) मुंबई यांना सादर करावी . 

( ४ ) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून 
काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे 
कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण . १५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 

( ७ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट " , “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . 


भाग एक ( म.उ.वि . ) - ३ अ 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जुलै १-७ , २०२१ / आषाढ १०-१६ , शके १ ९ ४३ 


( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी , हिंदुस्थान को - ऑप . बँक लि . , मुंबई " 
असा फलक लावता येईल . 


( ९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी . 

( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि 
त्याखालील नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय 
इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही . 

( ११ ) या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतत पालन करावे . बँकेचे 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमूद 
केल्याप्रमाणे घ्यावा . 

( १२ ) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा 
संदर्भ नमूद करावा . वसुली अधिकारी यांनी नोटीस बजावताना नोटीसीमध्ये त्यांचे नाव , पदनाम व भ्रमणदूरध्वनी क्रमांक नमूद करणे 
आवश्यक आहे . 


पुणे , 
दिनांक १२ एप्रिल २०२१ . 


शैलेश कोतमिरे , 
अपर निबंधक ( प्रशासन ) , 
सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


२१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जुलै १-७ , २०२१ / आषाढ १०-१६ , शके १ ९ ४३ 
सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक ना . बँका / १ - सआ / संपदा सह . बँक / का.क . १५६ / २०२१ / १०२७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , शैलेश कोतमिरे , अपर निबंधक ( प्रशासन ) , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र 
राज्य , पुणे , या आदेशान्वये संपदा सहकारी बँक लि . , पुणे या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी 
कलम ९ १ , कलम ९ ८ व कलम १०१ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटीस अधीन 
राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे 


: 


अ.क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र जिल्हा 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचे नाव 

( २ ) 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 

( ३ ) 


( १ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


१ 


श्री . केदार सदाशिव हावळ 


वरिष्ठ अधिकारी 


वसुली अधिकारी 


सिंधुदुर्ग व सातारा जिल्हा 


अटी 


( १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्जवसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न 
केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात 
येतील . 

( २ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम ९ १ , कलम ९ ८ व कलम १०१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी 
करण्याकरिता असतील . 

( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमहा विहीत नमुन्यात 
कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , पुणे शहर यांना सादर करावी . 

( ४ ) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून 
काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे 
कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण . १५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 

( ७ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट " , " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . 

( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी , संपदा सहकारी बँक लि . , पुणे " असा 
फलक लावता येईल . 

( ९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी . 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जुलै १-७ , २०२१ / आषाढ १०-१६ , शके १ ९ ४३ 


( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि 
त्याखालील नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय 
इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही . 

( ११ ) या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतत पालन करावे . बँकेचे 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमूद 
केल्याप्रमाणे घ्यावा . 

( १२ ) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा 
संदर्भ नमूद करावा . वसुली अधिकारी यांनी नोटीस बजावताना नोटीसीमध्ये त्यांचे नाव , पदनाम व भ्रमणदूरध्वनी क्रमांक नमूद करणे 
आवश्यक आहे . 


पुणे , 
दिनांक २४ मे २०२१ . 


शैलेश कोतमिरे , 
अपर निबंधक ( प्रशासन ) , 
सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जुलै १-७ , २०२१ / आषाढ १०-१६ , शके १ ९ ४३ 


२३ 


सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक ना . बँका / १ - सआ / साधना सहकारी बँक / का.क . १५६ / २०२१ / १०२२. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , शैलेश कोतमिरे , अपर निबंधक ( प्रशासन ) , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र 
राज्य , पुणे , या आदेशान्वये साधना सहकारी बँक लि . , हडपसर , पुणे या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी कलम ९ १ , १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटीस 
अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे : 


अ.क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र जिल्हा 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचे नाव 

( २ ) 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 

( ३ ) 


( १ ) 


( ४ ) 


१ 


वरिष्ठ अधिकारी 


२ 


वरिष्ठ अधिकारी 


श्री . संदिप विठ्ठल कोंढाळकर 
श्री . नंदकुमार सोपानराव बहिरट 
श्री . भाऊ ज्ञानोबा तुपे 
श्री . हत्तुरे आनंद सिद्राम 


वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 


( ५ ) 
पुणे व नाशिक 
महाराष्ट्र राज्य 

पुणे 
पुणे 


३ 


सब अकाउन्टंट 


४ 


वरिष्ठ अधिकारी 


अटी 


• 


( १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्जवसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न 
केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात 
येतील . 

( २ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम ९ १ , १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता 
असतील . 

( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमीत केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमहा विहीत नमुन्यात 
कर्ज वसूलीची माहिती जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , पुणे यांना सादर करावी . 

( ४ ) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून 
काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे 
कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण . १५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी या कार्यालयाचे परिपत्रक दिनांक ६ जून २०१ ९ मध्ये निश्चित केलेल्या बँकेच्या नावाच्या 
मोहरेचा वापर करण्यात यावा . 

( ७ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ” , “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सह . संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . 

( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी , साधना सहकारी बँक लि . , हडपसर 
पुणे ' असा फलक लावता येईल . 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जुलै १-७ , २०२१ / आषाढ १०-१६ , शके १ ९ ४३ 


( ९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज 

वसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी . 


( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि 
त्याखालील नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय 
इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही . 

( ११ ) या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सुचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे . बँकेचे 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमूद 
केल्याप्रमाणे घ्यावा . 

( १२ ) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा 
संदर्भ नमूद करावा . वसुली अधिकारी यांनी नोटीस बजावताना नोटीसीमध्ये त्यांचे नाव व पदनाम व भ्रमणदूरध्वनी क्रमांक नमूद करणे 
आवश्यक आहे . 


मुंबई , 
दिनांक २४ मे २०२१ . 


शैलेश कोतमिरे , 
अपर निबंधक ( प्रशासन ) , 
सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


२५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जुलै १-७ , २०२१ / आषाढ १०-१६ , शके १ ९ ४३ 
सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक ना . बँका / १ - सआ / एस . देशमुख बँक / का.क . १५६ / २०२१ / ९ ७४ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , शैलेश कोतमिरे , अपर निबंधक ( प्रशासन ) , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र 
राज्य , पुणे , या आदेशान्वये दि साहेबराव देशमुख को - ऑप . बँक लि . , मुंबई या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटीस अधीन 
राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे : 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


रायगड 


अ.क्र . अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचे नाव 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) ( ४ ) 

( ५ ) 
१ श्री . दिलीप देवीदास जोशी मुख्य कार्यकारी अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

मुंबई 
२ श्री . संतोष विठ्ठल खामकर 

वरिष्ठ व्यवस्थापक वसुली अधिकारी 

मुंबई 
३ श्री . राजकुमार आर . चव्हाण 

व्यवस्थापक वसुली अधिकारी 

मुंबई 
श्री . रमण नांबीयार 

व्यवस्थापक वसुली अधिकारी 

मुंबई 
श्री . विठ्ठल आनंदा चिकणे 

प्रभारी व्यवस्थापक वसुली अधिकारी 

मुंबई 
श्री . संजय शिवराम ढेंबे 

व्यवस्थापक वसुली अधिकारी 

ठाणे 
श्रीमती निता अरुण जुनघरे 

अधिकारी वसुली अधिकारी 

ठाणे 
सौ . रुपाली विवेक शिंदे 

अधिकारी वसुली अधिकारी 

ठाणे 
९ श्री . गणपत बाबुराव धनावडे प्रभारी व्यवस्थापक 

वसुली अधिकारी 

ठाणे 
१० सौ . तेजस्विनी अय्यर सहायक व्यवस्थापक वसुली अधिकारी 

रायगड 
११ सौ . जयश्री विकास अवताडे 

व्यवस्थापक 

वसुली अधिकारी 
१२ श्री . दिनेश नथुराम म्हात्रे 

प्रभारी व्यवस्थापक वसुली अधिकारी 

रायगड 
१३ श्री . भरत खशाबा भोसले 

अधिकारी वसुली अधिकारी 

रायगड 
१४ श्री . श्रीरंग तुकाराम गोळे 

प्रभारी व्यवस्थापक 

वसुली अधिकारी 
१५ श्री . संजीवन मारुती भिसे 

प्रभारी व्यवस्थापक वसुली अधिकारी 

रायगड 
१६ सौ . साधना संजय जाधव 

व्यवस्थापक वसुली अधिकारी 

सातारा 
१७ श्री . ज्ञानदेव आबा सुपनेकर 

व्यवस्थापक वसुली अधिकारी 

महाराष्ट्र राज्य 
१८ श्री . हनुमंत नारायण बोडके 

व्यवस्थापक वसुली अधिकारी 

महाराष्ट्र राज्य 
१ ९ श्री . भिमराव कोंडीबा मानकुमरे 

व्यवस्थापक 

वसुली अधिकारी 
अटी 

( १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन 
न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात 
येतील . 

( २ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता 
असतील . 

( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमीत केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमहा विहित नमुन्यात 
कर्ज वसूलीची माहिती जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , ( २ ) मुंबई यांना सादर करावी . 
भाग एक ( म.उ.वि . ) - ४ 


रायगड 


मुंबई 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जुलै १-७ , २०२१ / आषाढ १०-१६ , शके १ ९ ४३ 


( ४ ) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून 
काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे 
कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण . १५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 

( ७ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट " , 
" एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या 
नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सह . संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) ” असे लिहावे . 

( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी , दि साहेबराव देशमुख को - ऑप . बँक 
लि . , मुंबई " असा फलक लावता येईल . 

( ९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी . 

( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि 
त्याखालील नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय 
इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही . 

( ११ ) या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सुचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतत पालन करावे . बँकेचे 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमूद 
केल्याप्रमाणे घ्यावा . 

( १२ ) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा 
संदर्भ नमूद करावा . वसुली अधिकारी यांनी नोटीस बजावताना नोटीसीमध्ये त्यांचे नाव व पदनाम व भ्रमणदूरध्वनी क्रमांक नमूद करणे 
आवश्यक आहे . 


पुणे , 
दिनांक १० मे २०२१ . 


शैलेश कोतमिरे , 
अपर निबंधक ( प्रशासन ) , 
सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , 

पुणे . 


२७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जुलै १-७ , २०२१ / आषाढ १०-१६ , शके १ ९ ४३ 
सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक ना . बँका / १ - सआ / प्रेरणा को - ऑप . बँक / का.क . १५६ / २०२१ / १०३८. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , शैलेश कोतमिरे , अपर निबंधक ( प्रशासन ) , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र 
राज्य , पुणे , या आदेशान्वये प्रेरणा को - ऑप . बँक लि . , पुणे या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी 
कलम ९ १ , ९ ८ व कलम १०१ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटीस अधीन राहून या 
आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे : 


अ.क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र जिल्हा 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 

( ३ ) 


( १ ) 


( ५ ) 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचे नाव 

( २ ) 
श्री . मेघनाद सदाशिव बोडस 
श्री . भास्कर मोहन काळोखे 
श्री . पोपट नामदेव बिरदवडे 


१ 


सहा . सरव्यवस्थापक 


महाराष्ट्र राज्य 


( ४ ) 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 


२ 


२ 


मुख्य व्यवस्थापक 


महाराष्ट्र राज्य 
महाराष्ट्र राज्य 


३ 


20 


व्यवस्थापक 


अटी . 


( १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्जवसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न 
केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात 
येतील . 

( २ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम ९ १ , ९ ८ व कलम १०१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता 
असतील . 

( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमीत केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमहा विहीत नमून्यात 
कर्ज वसूलीची माहिती जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , पुणे शहर यांना सादर करावी . 

( ४ ) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून 
काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे 
कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण . १५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 

( ७ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट " , 
" एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या 
नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) ” असे लिहावे . 

( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी , प्रेरणा को - ऑप . बँक लि . , पुणे " 
असा फलक लावता येईल . 

( ९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी . 


भाग एक ( म.उ.वि . ) - ४ अ 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जुलै १-७ , २०२१ / आषाढ १०-१६ , शके १ ९ ४३ 


( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि 
त्याखालील नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय 
इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही . 

( ११ ) या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सुचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतत पालन करावे . बँकेचे 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमूद 
केल्याप्रमाणे घ्यावा . 

( १२ ) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा 
संदर्भ नमूद करावा . वसुली अधिकारी यांनी नोटीस बजावताना नोटीसीमध्ये त्यांचे नाव , पदनाम व भ्रमणदूरध्वनी क्रमांक नमूद करणे 
आवश्यक आहे . 


पुणे , 
दिनांक २४ मे २०२१ . 


शैलेश कोतमिरे , 
अपर निबंधक ( प्रशासन ) , 
सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


२ ९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जुलै १-७ , २०२१ / आषाढ १०-१६ , शके १ ९ ४३ 
सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे 

आदेश 


क्रमांक ना . बँका / १ - सआ / कल्याण जनता बँक / का.क . १५६ / २०२१ / ७६६. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , शैलेश कोतमिरे , अपर निबंधक ( प्रशासन ) , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र 
राज्य , पुणे , या आदेशान्वये दि कल्याण जनता सहकारी बँक लि . , कल्याण , जि . ठाणे ( मल्टीस्टेट बँक ) या बहुराज्यीय सहकारी बँकेच्या 
प्रस्ताव दिनांक २३ मार्च २०२१ अनुसार उक्त बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी , सदर बँकेने बहुराज्यीय 
सहकारी बँकेत रुपांतरीत होणेपूर्वी वितरीत केलेल्या कर्जाची वसुली करणेसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ 
व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त केलेल्या वसुली दाखल्यांची महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चा नियम १०७ अनुसार वसुली 
अधिकाऱ्यामार्फत अंमलबजावणी करणेसाठी , कसूरदाराची मालमत्ता जप्त करून तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे 
अधिकार खालील अटीस अधीन राहून दिनांक ३१ मार्च २०२२ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे : 


अ.क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र जिल्हा 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचे नाव 

( २ ) 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 

( ३ ) 


( १ ) 


( ५ ) 


१ 


श्री . विजय विश्वनाथ गायकवाड 


सह सरव्यवस्थापक 


( ४ ) 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 


२ 


श्री . प्रकाश शंकर रानडे 


उप व्यवस्थापक 


20 


श्री . केशव बाळकृष्ण पाध्ये 


सहा . व्यवस्थापक 


४ 


श्री . चित्तरंजन पंढरीनाथ दिक्षीत 


सहा . व्यवस्थापक 


वसुली अधिकारी 


५ 


श्री . मंदार गुरूनाथ लोंबर 


उप व्यवस्थापक 


वसुली अधिकारी 


संपूर्ण महाराष्ट्र 

संपूर्ण महाराष्ट्र 
ठाणे , मुंबई व पालघर 
जिल्ह्यापुरते मर्यादित 
ठाणे , मुंबई व पालघर 

जिल्ह्यापुरते मर्यादित 
पुणे , सातारा व कोल्हापूर 

जिल्ह्यापुरते मर्यादित 
पुणे , सातारा व कोल्हापूर 

जिल्ह्यापुरते मर्यादित 
पुणे , सातारा व कोल्हापूर 

जिल्ह्यापुरते मर्यादित 
पुणे , सातारा व कोल्हापूर 
जिल्ह्यापुरते मर्यादित 


६ 


श्री . दिपक मारूतीराव साळुखे 


उप व्यवस्थापक 


वसुली अधिकारी 


७ 


श्री . संदीप शिवाजी जाधव 


मुख्य प्रबंधक 


वसुली अधिकारी 


८ 


श्री . देवव्रत कृष्णाजी मोटे 


सहा . व्यवस्थापक 


वसुली अधिकारी 


अटी . 

( १ ) वसुली अधिकारी यांना सदरचे अधिकार दि कल्याण जनता सहकारी बँक लि . , कल्याण जि . ठाणे ( मल्टीस्टेट बँक ) या बहुराज्यीय 
बँकेत रुपांतरीत होण्यापुर्वी सदर बँकेने प्राप्त केलेल्या अथवा रुपातरणाच्या दिनांकास दाखल असलेल्या महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम १०१ व ९ १ अंतर्गत प्रकरणापुरतेच वापरता येतील अन्यथा इतर प्रकारे सदर अधिकारांचा वापर करता येणार नाही . 

( २ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्जवसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न 
केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात 
येतील 

( ३ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता 
असतील . 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जुलै १-७ , २०२१ / आषाढ १०-१६ , शके १ ९ ४३ 


( ४ ) वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमीत केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमहा विहीत नमून्यात 
कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , ठाणे यांना सादर करावी . 

( ५ ) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून 
काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ६ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे 
कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ७ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण . १५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी या कार्यालयाचे परिपत्रक दिनांक ६ जून २०१ ९ मध्ये निश्चित केलेल्या बँकेच्या नावाच्या 
मोहरेचा वापर करण्यात यावा . 

( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट " , “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सह . संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . 

( ९ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी , दि कल्याण जनता सहकारी बँक लि . , 
कल्याण , जि . ठाणे ( मल्टीस्टेट बँक ) " असा फलक लावता येईल . 

( १० ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा 
अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या 
आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज 
वसूल करण्याची कार्यवाही करावी . 

( ११ ) वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि 
त्याखालील नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय 
इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही . 

( १२ ) या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सुचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतत पालन करावे . 
बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमूद 
केल्याप्रमाणे घ्यावा . 

( १३ ) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ 


नमूद करावा . 


पुणे , 
दिनांक ९ एप्रिल २०२१ . 


शैलेश कोतमिरे , 
अपर निबंधक ( प्रशासन ) , 
सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जुलै १-७ , २०२१ / आषाढ १०-१६ , शके १ ९ ४३ 


३१ 


जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , नाशिक यांजकडून 


आदेश 
क्रमांक वि -१ / श्रीस्वामीसमर्थ नापत / श्री शेंडे /क.१५६/अधिप्रदान/२०२१.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१५६ ( १ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , सतिश खरे , जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , नाशिक या 
आदेशान्वये श्री स्वामी समर्थ नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या . , कळवण , ता . कळवण , जि . नाशिक या संस्थेचे खालील अधिकाऱ्यांना त्यांचे 
नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली 
प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) व नियम १०७ अनुसार 
मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या 
दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे 


अ.क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्याचे नाव 

( २ ) 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 

( ३ ) 


( १ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


१ 


श्री . अजय भिला शेंडे 


वसुली अधिकारी 


वसुली अधिकारी 


नाशिक जिल्हा 


( १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार 
कर्जवसुलीची कार्यवाही करावी . कर्जवसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 

( २ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९ १ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात “ अ -३ ” , “ अ -४ ” व “ ब ” कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी . ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र 
आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी . 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५ ) विशेष वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय 
कोषागारात करावा . वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज , त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर 
स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी . त्याबाबतचा नमुना “ अ -१ ” , “ अ -२ ” , “ अ -३ ” , “ अ -४ ” सोबत जोडलेला आहे . 

( ६ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १ ९ ४२ / २०१३ , दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप . बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य 
व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी . 

( ७ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे 
कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण -१५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये विशेष वसुली अधिकाऱ्यांना तीन 
सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 

( ९ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्यांच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि / किंवा “ सिव्हील कोर्ट " , “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी 
( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . 


३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जुलै १-७ , २०२१ / आषाढ १०-१६ , शके १ ९ ४३ 


सहकारी बँक / 


( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी 
पतसंस्था " असा फलक लावता येऊ शकेल . 


( ११ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी . 


( १२ ) वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही 
रक्कम वसूल करता येणार नाही . 


( १३ ) सोबतच्या यादीप्रमाणे सर्व प्रकरणामध्ये जंगम जप्ती , स्थावर जप्ती , अपसेट प्राईज मंजुरी , जाहीर लिलाव व 
कलम १००/८५ अन्वयेची कार्यवाही ही नियमानुसार विहित मुदतीत पूर्ण करण्यात यावी . विहीत मुदतीत उक्त कार्यवाही पूर्ण न केल्यास 
आपणास दिनांक १ एप्रिल २०२२ पासून पुढील कालावधीसाठी कलम १५६ चे अधिकार प्रदान करण्यात येणार नाही याची गांभीर्याने नोंद 
घ्यावी व त्याची सर्वस्वी जबाबदारी ही आपली राहील . 


नाशिक , 


सतिश खरे , 
जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , नाशिक . 


दिनांक १० एप्रिल २०२१ . 


३३ 


३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जुलै १-७ , २०२१ / आषाढ १०-१६ , शके १ ९ ४३ 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 
MAHARASHTRA PUBLIC SERVICE COMMISSION 
मुख्य कार्यालय : ५ , ७ , ८ वा मजला , कुपरेज टेलिफोन निगम इमारत , 

महर्षी कर्वे मार्ग , कुपरेज , मुंबई ४०० ०२१ . 

दूरध्वनी क्रमांक : २२७ ९ ५ ९ ०० 
खिद्यते लोकहेतोः फोर्ट कार्यालय : बँक ऑफ इंडिया इमारत , ३ रा माळा , फोर्ट , मुंबई ४०० ००१ . 

दूरध्वनी : २२१० २२२२ . 
Email ID : contact-secretary@mpsc.gov.in Website : https://mpsc.gov.in , https://mpsconline.gov.in 


स्वसुख निरभिलाषः 


क्रमांक बीएम / १० ( ३ ) / ३०७ / पंधरा 

दिनांक : २४ जून २०२१ 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत खालील संवर्ग / पदावरील पात्र उमेदवारांच्या भरतीकरीता ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत 


आहेत : 


जाहिरात 


विषय 


खुला 


इ.मा.व. 


एकूण 
पदसंख्या 


अ.जा. अ.ज. वि.जा.भ.ज. भ.ज. 

( अ ) ( ब ) ( क ) 


भ.ज. वि.मा.प्र . 
( ड ) 


आ.दु.घ. 


१ + 2 * 


300४/२०२१ सहायक आयुक्त , बृहन्मुंबई १६ ३ + २ * १ + २१ ११ 

२१ + १ * 
महानगरपालिका , 

+ * 
महापालिका वरिष्ठ सेवा , 
गट - अ 

एकूण पदांपैकी एक पद कर्णबधीरता अथवा ऐकू येण्यातील दुर्बलता या दिव्यांग प्रवर्गासाठी आरक्षित . 
०५/२०२१ अधिष्ठाता ( महापालिका १ 

१ 
वैद्यक संस्था ) , गट - अ 
12 सदर पदे अनुशेषाची आहेत ( २ ) * उपलब्ध असल्यास महिलांसाठी आरक्षित . 


२. प्रस्तुत जाहिरातीमध्ये भरती प्रक्रियेसंदर्भातील संक्षिप्त तपशील दिलेला आहे . अर्ज स्वीकारण्याची पद्धत , आवश्यक अर्हता , आरक्षण , 
वयोमर्यादा , निवडीची सर्वसाधारण प्रक्रिया इत्यादीबाबतच्या सविस्तर तपशीलासाठी आयोगाच्या https://mpsc.gov.in या संकेतस्थळावरील 
' उमेदवारांना सर्वसाधारण सूचना ' द्वारे उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या माहितीचे कृपया अवलोकन करावे . आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध 
करण्यात आलेली माहिती अधिकृत समजण्यात येईल . 

३. सविस्तर जाहिरात आयोगाच्या https://mpsc.gov.in तसेच https://mpsconline.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे . 

४. आयोगाच्या ऑनलाईन अर्ज प्रणालीद्वारे ( https://mpsconline.gov.in ) दिनांक २५ जून २०२१ रोजी दुपारी १४-०० ते 
२६ जुलै २०२१ रोजी २३-५९ वाजेपर्यंत अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे . 


मुंबई , 
दिनांक २४ जून २०२१ . 


उप सचिव ( सरळ सेवा ) , 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग . 


भाग एक ( म.उ.वि . ) - ५ 


३४ 


ദ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जुलै १-७ , २०२१ / आषाढ १०-१६ , शके १ ९ ४३ 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 


ORIGINAL SIDE 


( 1 ) 
No. P & E / 508 / 2021. — Shri S. T. Kapse , Commissioner for Taking Accounts , High Court , Bombay 
is granted Earned Leave for 4 days from 9th March 2021 to 12th March 2021 . 

Certified that Shri S. T. Kapse , would have continued to act as Commissioner for Taking 
Accounts , High Court , Bombay had he not proceeded on leave during the above period . 

( 2 ) 
No. P & E / 509 / 2021. - Shri S. S. Agate , Additional Registrar , O.S./Addl . Prothonotary and Senior 
Master , High Court , Bombay is granted Earned Leave for 5 days from 22nd March 2021 to 26th 
March 2021 . 

Certified that Shri S. S. Agate , would have continued to act as Additional Registrar , O.S./ 
Addl . Prothonotary and Senior Master , High Court , Bombay had he not proceeded on leave during 
the above period . 

( 3 ) 
No. P & E / 510 / 2021. – Shri S. R. Paranjape , Additional Registrar , O.S./Addl . Prothonotary and 
Senior Master , High Court , Bombay is granted Earned Leave for 7 days from 3rd April 2021 to 9th 
April 2021 . 

Certified that Shri S. R. Paranjape , would have continued to act as Additional Registrar , 
O.S./Addl . Prothonotary and Senior Master , High Court , Bombay had he not proceeded on leave 
during the above period . 

( 4 ) 
No. P & E / 511 / 2021. – Smt . K. M. Rane , First Assistant to Court Receiver , High Court , Bombay 
is granted Earned Leave for 3 days from 9th February 2021 to 11th February 2021 . 

Certified that Smt . K. M. Rane , would have continued to act as First Assistant to Court 
Receiver , High Court , Bombay had she not proceeded on leave during the above period . 

( 5 ) 
No. P & E / 512 / 2021. - Ms . R. C. Kale , Master and Assistant Prothonotary ( Judl . ) , High Court , 
Bombay granted Earned Leave for 3 days from 22nd February 2021 to 24th February 2021 . 

Certified that Ms. R. C. Kale , would have continued to act as Master and Assistant 
Prothonotary ( Judl . ) , High Court , Bombay had she not proceeded on leave during the above period . 

AND 
No. P & E / 513 / 2021. — Ms . R. C. Kale , Master and Assistant Prothonotary ( Judl . ) , High Court , 
Bombay is granted Earned Leave for 19 days from 10th May 2021 to 28th May 2021 . 

Certified that Ms. R. C. Kale , would have continued to act as Master and Assistant 
Prothonotary ( Judl . ) , High Court , Bombay had she not proceeded on leave during the above period . 

( 6 ) 
No. P & E / 514 / 2021. – Smt . K. Y. Ambekar , Taxing Master , High Court , Bombay is granted 
Earned Leave for 2 days from 11th March 2021 to 12th March 2021 . 

Certified that Smt . K. Y. Ambekar , would have continued to act as Taxing Master , High 
Court , Bombay had she not proceeded on leave during the above period . 

( 7 ) 
No. P & E / 515 / 2021. - Smt . S. A. Pagedar , Master and Assistant Prothonotary ( Judl . ) , High 
Court , Bombay is granted Earned Leave for 5 days from 16th February 2021 to 20th February 
2021 . 

Certified that Smt . S. A. Pagedar , would have continued to act as Master and Assistant 
Prothonotary ( Judl . ) , High Court , Bombay had she not proceeded on leave during the above period . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जुलै १-७ , २०२१ / आषाढ १०-१६ , शके १ ९ ४३ 


३५ 


AND 
No. P & E / 516 / 2021. – Smt . S. A. Pagedar , Master and Assistant Prothonotary ( Judl . ) , High 
Court , Bombay is granted Earned Leave for 9 days from 1st March 2021 to 9th March 2021 . 

Certified that Smt . S. A. Pagedar , would have continued to act as Master and Assistant 
Prothonotary ( Judl . ) , High Court , Bombay had she not proceeded on leave during the above period . 

AND 
No. P & E / 517 / 2021. - Smt . S. A. Pagedar , Master and Assistant Prothonotary ( Judl . ) , High 
Court , Bombay is granted Earned Leave for 3 days from 30th March 2021 to 1st April 2021 . 

Certified that Smt . S. A. Pagedar , would have continued to act as Master and Assistant 
Prothonotary ( Judl . ) , High Court , Bombay had she not proceeded on leave during the above period . 

( 8 ) 
No. P & E / 518 / 2021. — Ms . M. P. Kunte , Insolvency Registrar , High Court , Bombay is granted 
Earned Leave for 12 days from 17th May 2021 to 28th May 2021 . 

Certified that Ms. M. P. Kunte , would have continued to act as Insolvency Registrar , High 
Court , Bombay had she not proceeded on leave during the above period . 

( 9 ) 
No. P & E / 519 / 2021. - Shri A. J. Kesarkar , Second Assistant Master , High Court , Bombay is 
granted Earned Leave for 2 days from 7th April 2021 to 8th April 2021 . 

Certified that Shri A. J. Kesarkar , would have continued to act as Second Assistant Master , 
High Court , Bombay had he not proceeded on leave during the above period . 

( 10 ) 
No. P & E / 520 / 2021. - Shri S. R. Patil , First Assistant to Official Assignee , High Court , Bombay 
is granted Earned Leave for 8 days from 5th March 2021 to 12th March 2021 . 

Certified that Shri S. R. Patil , would have continued to act as First Assistant to Official 
Assignee , High Court , Bombay had he not proceeded on leave during the above period . 

( 11 ) 
No. P & E / 521 / 2021. — Shri N. B. Dethe , Master and Assistant Prothonotary ( Adm . ) , High Court , 
Bombay is granted Earned Leave for 10 days from 15th March 2021 to 24 March 2021 . 

Certified that Shri N. B. Dethe , would have continued to act as Master and Assistant 
Prothonotary ( Adm . ) , High Court , Bombay had he not proceeded on leave during the above period . 

( 12 ) 
No. P & E / 522 / 2021. – Shri M. M. Kurlekar , Associate , High Court , Bombay is granted Earned 
Leave for 3 days from 7th April 2021 to 9th April 2021 . 

Certified that Shri M. M. Kurlekar , would have continued to act as Associate , High Court , 
Bombay had he not proceeded on leave during the above period . 

( 13 ) 
No. P & E / 523 / 2021. – Shri H. P. Nikumb , Associate , High Court , Bombay is granted Earned 
Leave for 5 days from 22nd March 2021 to 26th March 2021 . 

Certified that Shri H. P. Nikumb , would have continued to act as Associate , High Court , 
Bombay had he not proceeded on leave during the above period . 

( 14 ) 
No. P & E / 524 / 2021. – Smt . A. Y. Gokhale , Associate , High Court , Bombay is granted Earned 
Leave for 3 days from 1st March 2021 to 3rd March 2021 . 

Certified that Smt . A. Y. Gokhale , would have continued to act as Associate , High Court , 
Bombay had she not proceeded on leave during the above period . 

( 15 ) 
No. P & E / 525 / 2021. - Smt . J. M. Ingle , Associate , High Court , Bombay is granted Earned Leave 
for 6 days from 15th February 2021 to 20th February 2021 . 

Certified that Smt . J. M. Ingle , would have continued to act as Associate , High Court , Bombay 
had she not proceeded on leave during the above period . 


भाग एक ( म.उ.वि . ) - ६ 


3 


३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जुलै १-७ , २०२१ / आषाढ १०-१६ , शके १ ९ ४३ 


( 16 ) 
No. P & E / 526 / 2021. – Shri R. N. Kusurkar , Associate , High Court , Bombay is granted Commuted 
Leave for 2 days from 24th February 2021 to 25th February 2021 . 

Certified that Shri R. N. Kusurkar , would have continued to act as Associate , High Court , 
Bombay had he not proceeded on leave during the above period . 

( 17 ) 
No. P & E / 527 / 2021. – Smt . V. N. Ubale , Associate , High Court , Bombay is granted Earned Leave 
for 6 days from 3rd April 2021 to 8th April 2021 . 

Certified that Smt . V. N. Ubale , would have continued to act as Associate , High Court , Bombay 
had she not proceeded on leave during the above period . 

( 18 ) 
No. P & E / 528 / 2021. — Shri M. M. Rawal , Associate , High Court , Bombay is granted Commuted 
Leave for 3 days from 22nd February 2021 to 24th February 2021 . 

Certified that Shri M. M. Rawal , would have continued to act as Associate , High Court , Bombay 
had he not proceeded on leave during the above period . 

( 19 ) 
No. P & E / 529 / 2021. - Shri P. V. Tawade , Associate , High Court , Bombay is granted Commuted 
Leave for 3 days from 7th April 2021 to 9th April 2021 . 

Certified that Shri P. V. Tawade , would have continued to act as Associate , High Court , 
Bombay had he not proceeded on leave during the above period . 

( 20 ) 
No. P & E / 530 / 2021. – Shri S. V. Jadhav , Associate , High Court , Bombay is granted Earned 
Leave for 4 days from 3rd March 2021 to 6th March 2021 . 

Certified that Shri S. V. Jadhav , would have continued to act as Associate , High Court , Bombay 
had he not proceeded 
proceeded on leave during the above period . 

( 21 ) 
No. P & E / 531 / 2021. - Shri S. V. Jadhav , Associate , High Court , Bombay is granted Earned 
Leave for 2 days from 25th February 2021 to 26th February 2021 . 

Certified that Shri S. V. Jadhav , would have continued to act as Associate , High Court , Bombay 
had he not proceeded on leave during the above period . 


Bombay , 
dated 8th June 2021 . 


S. M. KOCHEY , 
Registrar , Original Side , 

High court , Bombay . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जुलै १-७ , २०२१ / आषाढ १०-१६ , शके १ ९ ४३ 


३७ 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 


ORIGINAL SIDE 
No. P & E / 532 / 2021. — Shri B. D. Pandit , Sr.Private Secretary , High Court , Bombay is granted 
Earned Leave for 11 days from 16th March 2021 to 26th March 2021 . 

Certified that Shri B. D. Pandit , would have continued to act as Sr. Private Secretary High 
Court , Bombay had he not proceeded on leave during the above period . 

( 2 ) 
No. P & E / 533 / 2021. — Shri S. K. Nanoskar , Sr. Private Secretary , High Court , Bombay is granted 
Commuted Leave for 3 days from 16th February 2021 to 18th February 2021 . 

Certified that Shri S. K. Nanoskar , would have continued to act as Sr. Private Secretary , 
High Court , Bombay had he not proceeded on leave during the above period . 

AND 
No. P & E / 534 / 2021. — Shri S. K. Nanoskar , Sr. Private Secretary , High Court , Bombay is granted 
Commuted Leave for 3 days from 18th March 2021 to 20th March 2021 . 

Certified that Shri S. K. Nanoskar , would have continued to act as Sr. Private Secretary , 
High Court , Bombay had he not proceeded on leave during the above period . 

( 3 ) 
No. P & E / 535 / 2021. - Shri P. P. Deshmane , Private Secretary , High Court , Bombay is granted 
Earned Leave for 10 days from 25th March 2021 to 3rd April 2021 . 

Certified that Shri P. P. Deshmane , would have continued to act as Private Secretary , High 
Court , Bombay had he not proceeded on leave during the above period . 

( 4 ) 
No. P & E / 536 / 2021. - Smt . S. S. Pathak , Private Secretary , High Court , Bombay is granted 
Earned Leave for 2 days from 19th April 2021 to 20th April 2021 . 

Certified that Smt . S. S. Pathak , would have continued to act as Private Secretary , High 
Court , Bombay had she not proceeded on leave during the above period . 

( 5 ) 
No. P & E / 537 / 2021. - Shri U. R. Shinde , Private Secretary , High Court , Bombay is granted 
commuted Leave for 4 days from 5th January 2021 to 8th January 2021 . 

Certified that Shri U. R. Shinde , would have continued to act as Private Secretary , High 
Court , Bombay had he not proceeded on leave during the above period . 

AND 
No. P & E / 538 / 2021. - Shri U. R. Shinde , Private Secretary , High Court , Bombay is granted 
Earned Leave for 5 days from 15th March 2021 to 19th March 2021 . 

Certified that Shri U. R. Shinde , would have continued to act as Private Secretary , High 
Court , Bombay had he not proceeded on leave during the above period . 

( 6 ) 
No. P & E / 539 / 2021. – Smt . N. S. Chitnis , Private Secretary , High Court , Bombay is granted 
Commuted Leave for 4 days from 20th February 2021 to 23rd February 2021 . 

Certified that Smt . N. S. Chitnis , would have continued to act as Private Secretary , High 
Court , Bombay had she not proceeded on leave during the above period . 

( 7 ) 
No. P & E / 540 / 2021. - Shri I. S. Mashal , Private Secretary , High Court , Bombay is granted 
Earned Leave for 5 days from 15th March 2021 to 19th March 2021 . 

Certified that Shri I. S. Mashal , would have continued to act as Private Secretary , High Court , 
Bombay had he not proceeded on leave during the above period . 


भाग एक ( म.उ.वि . ) - ६ अ 


३८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जुलै १-७ , २०२१ / आषाढ १०-१६ , शके १ ९ ४३ 


AND 
No. P & E / 541 / 2021. — Shri I. S. Mashal , Private Secretary , High Court , Bombay is granted 
Earned Leave for 5 days from 22nd March 2021 to 26th March 2021 . 

Certified that Shri I. S. Mashal , would have continued to act as Private Secretary , High Court , 
Bombay had he not proceeded on leave during the above period . 

( 8 ) 
No. P & E / 542 / 2021. - Shri S. M. Gulekar , Master ( Adm . ) , High Court , Bombay is granted 
Commuted Leave for 5 days from 2nd March 2021 to 6th March 2021 . 

Certified that Shri S. M. Gulekar , would have continued to act as Master ( Adm . ) , High Court , 
Bombay had he not proceeded on leave during the above period . 

( 9 ) 
No. P & E / 543 / 2021. - Shri B. S. Tare , Master ( Adm . ) , High Court , Bombay is granted Earned 
Leave for 2 days from 5th March 2021 to 6th March 2021 . 

Certified that Shri B. S. Tare , would have continued to act as Master ( Adm . ) , High Court , 
Bombay had he not proceeded on leave during the above period . 

( 10 ) 
No. P & E / 544 / 2021. — Shri K. D. Raorane , Master ( Adm . ) , High Court , Bombay is granted 
Earned Leave for 6 days from 20th January 2021 to 25th January 2021 . 

Certified that Shri K. D. Raorane , would have continued to act as Master ( Adm . ) , High Court , 
Bombay had he not proceeded on leave during the above period . 

( 11 ) 
No. P & E / 545 / 2021. – Smt . S. V. Golatkar , Master ( Adm . ) , High Court , Bombay is granted 
Commuted Leave for 6 days from 15th March 2021 to 20th March 2021 . 

Certified that Smt . S. V. Golatkar , would have continued to act as Master ( Adm . ) , High Court , 
Bombay had she not proceeded on leave during the above period . 

( 12 ) 
No. P & E / 546 / 2021. – Shri Z. A. Shaikh , Master ( Adm . ) , High Court , Bombay is granted 
Commuted Leave for 3 days from 24th February 2021 to 26th February 2021 . 

Certified that Shri Z. A. Shaikh , would have continued to act as Master ( Adm . ) , High Court , 
Bombay had he not proceeded on leave during the above period . 

AND 
No. P & E / 547 / 2021. — Shri Z. A. Shaikh , Master ( Adm . ) , High Court , Bombay is granted 
Commuted Leave for 4 days from 6th April 2021 to 9th April 2021 . 

Certified that Shri Z. A. Shaikh , would have continued to act as Master ( Adm . ) , High Court , 
Bombay had he not proceeded on leave during the above period . 

( 13 ) 
No. P & E / 548 / 2021. - Smt . R. S. Gulekar , Master ( Adm . ) , High Court , Bombay is granted Earned 
Leave for 2 days from 4th March 2021 to 5th March 2021 . 

Certified that Smt . R. S. Gulekar , would have continued to act as Master ( Adm . ) , High Court , 
Bombay had she not proceeded on leave during the above period . 

( 14 ) 
No. P & E / 549 / 2021. - Smt . T.R. Sawant , Master ( Adm . ) , High Court , Bombay is granted Earned 
Leave for 6 days from 7th March 2021 to 12th March 2021 . 

Certified that Smt . T. R. Sawant , would have continued to act as Master ( Adm . ) , High Court , 
Bombay had she not proceeded on leave during the above period . 

( 15 ) 
No. P & E / 550 / 2021. - Shri A. S. Tammanawar , Master ( Adm . ) , High Court , Bombay is granted 
Earned Leave for 40 days from 1st February 2021 to 12th March 2021 . 

Certified that Shri A. S. Tammanawar , would have continued to act as Master ( Adm . ) , High 
Court , Bombay had he not proceeded on leave during the above period . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जुलै १-७ , २०२१ / आषाढ १०-१६ , शके १ ९ ४३ 


३ ९ 


( 16 ) 
No. P & E / 551 / 2021. - Shri H. R. Patel , Master ( Adm . ) , High Court , Bombay is granted Earned 
Leave for 15 days from 21st May 2021 to 4th June 2021 . 

Certified that Shri H. R. Patel , would have continued to act as Master ( Adm . ) , High Court , 
Bombay had he not proceeded on leave during the above period . 

( 17 ) 
No. P & E / 552 / 2021. - Smt . S. M. Deodhar , Master ( Adm . ) , High Court , Bombay is granted 
Commuted Leave for 3 days from 1st April 2021 to 3rd April 2021 . 

Certified that Smt . S. M. Deodhar , would have continued to act as Master ( Adm . ) , High Court , 
Bombay had she not proceeded on leave during the above period . 


Bombay , 
dated 8th June 2021 . 


S. M. KOCHEY , 
Registrar , Original Side 
High Court , Bombay . 


THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT BOMBAY 


APPELLATE SIDE 


No. A - 1203 / 2021 / 1091. - In exercise of the powers conferred by Sub - section ( 3 ) of section 9 of 
the Code of Criminal Procedure , 1973 ( No. 2 of 1974 ) , the High Court is pleased to appoint 
Shri Satyawan Tulshiram Doke , District Judge - 5 and Assistant Sessions Judge , District Beed as 
an Additional Sessions Judge to exercise jurisdiction in a Court of Sessions with immediate effect . 


Bombay , 
dated 16th June 2021 . 


S. G. DIGE , 
Registrar General . 


४० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जुलै १-७ , २०२१ / आषाढ १०-१६ , शके १ ९ ४३ 


नागरी नेमणुका 
विभाग प्रमुख आणि इतर सर्व संबंधित अधिकारी यांना कळविण्यात येते की , राजपत्रित अधिकाऱ्यांच्या रजा , बदल्या , 
नेमणुका , शक्ती आणि त्यांच्या इतर वैयक्तिक बाबी यासंबंधीचे आदेश शासनाकडून राजपत्राच्या या भागात अधिसूचनांच्या 
स्वरूपात प्रकाशित केले जातात ; त्यामुळे वरील बाबीसंबंधी सर्व संदर्भ निकालात निघाले आहेत असे समजण्यात यावे . अशा 
अधिसूचनांमुळे त्यांच्या दुय्यम अधिकाऱ्यांची कार्यमुक्ती व तत्सम बाबी यासंबंधी आनुषंगिक आदेश काढणे आवश्यक असल्यास 
राजपत्र मिळाल्यानंतर त्यांनीच ते काढले पाहिजेत . कारण शासनाकडून इतर कोणतेही आदेश काढले जाणार नाहीत . 


सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
मंत्रालय , गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय , संकुल इमारत , ८ वा मजला , लोकमान्य टिळक मार्ग , 

मुंबई ४०० ००१ , दिनांक २३ एप्रिल २०२१ . 

अधिसूचना 
क्रमांक संआसे . - २०२१ / प्र.क्र .२ ९ / सेवा - १.- महाराष्ट्र नागरी सेवा ( निवृत्तीवेतन ) नियम , १ ९ ८२ मधील नियम १० ( १ ) नुसार श्री . अंबादास 
कालुरामजी कंटाळे , सांख्यिकी अधिकारी प्राचार्य , आरोग्य व कुटुंब कल्याण प्रशिक्षण केंद्र , अमरावती हे दिनांक ३१ जुलै २०२० ( मध्यानोत्तर ) नियत 
वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झाले आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


प्रे . ज्ञा . सोनटक्के , 
कक्ष अधिकारी . 


नगर विकास विभाग 
४ था मजला , हुतात्मा राजगुरू चौक , मादाम कामा मार्ग , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ३१ मे २०२१ . 

अधिसूचना 
क्रमांक असप -२०२१ / प्र.क्र .१३५ / नवि -३ श्री . प्रविण विष्णू पाटील , अवर सचिव , नगर विकास विभाग , मंत्रालय , मुंबई हे दिनांक ३१ मे 
२०२१ ( म.नं. ) पासून महाराष्ट्र नागरी सेवा ( निवृत्ती वेतन ) नियम , १ ९ ८२ मधील नियम १० अन्वये वयाची ५८ वर्षे पूर्ण झाल्यामुळे नियत 
वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झाले आहेत . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


महेश म . लाड , 


कक्ष अधिकारी . 


सामान्य प्रशासन विभाग 
६ वा मजला , मंत्रालय विस्तार इमारत , मादाम कामा मार्ग , 
हुतात्मा राजगुरू चौक , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ७ जून २०२१ . 

अधिसूचना 
क्रमांक मावज -२०२१ / ३८ ९ / प्र.क्र . ५७ / ३४ - अ.- श्री . राधाकृष्ण मुळी , संचालक ( माहिती ) विभागीय माहिती कार्यालय , मराठवाडा 
विभाग , औरंगाबाद हे नियत वयोमानानुसार दिनांक ३१ मे २०२१ ( म.नं. ) रोजी पासून शासकीय सेवेतून निवृत्त झाले आहेत . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


रा . ना . मुसळे , 
शासनाचे अवर सचिव . 


४१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जुलै १-७ , २०२१ / आषाढ १०-१६ , शके १ ९ ४३ 

सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत , ८ वा मजला , लोकमान्य टिळक मार्ग , 

मुंबई ४०० ००१ , दिनांक २३ एप्रिल २०२१ . 

अधिसूचना 
क्रमांक संआसे . - २०२० / प्र.क्र .१५ / सेवा - १.- महाराष्ट्र नागरी सेवा ( निवृत्तीवेतन ) नियम , १ ९ ८२ मधील नियम १० ( १ ) नुसार श्री . लक्ष्मण 
महादेव वाघमारे , मुख्य अणुजीव शास्त्रज्ञ , सामान्य राज्य सेवा , गट - ब , सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळा , पुणे यांना दिनांक ३० जून २०१ ९ 
( मध्यानोत्तर ) नियतवयोमानानुसार सेवानिवृत्त झाले आहेत . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


प्रे . ज्ञा . सोनटक्के , 
कक्ष अधिकारी . 


नियोजन विभाग 
मादाम कामा रोड , हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ३१ मे २०२१ . 

अधिसूचना 
क्रमांक सेवानि -१०२१ / प्र.क्र . ०१ / का - १४२७.- अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाच्या गट - अ ( राजपत्रित ) , संवर्गातील अधिकारी नियत 
वयोमानानुसार शासन सेवेतून त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या दिनांकास सेवानिवृत्त होत आहेत . 
अधिकाऱ्याचे नाव 

पदनाम 

सेवानिवृत्तीचा दिनांक 
१ श्री . धुपचंद तुकाराम राठोड उप आयुक्त , मानव विकास 

३१ मे २०२१ ( म.नं. ) 
आयुक्तालय , औरंगाबाद . 


अ.क्र . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


तु . पु . हिर्लेकर , 


कार्यासन अधिकारी . 


लोक आयुक्त आणि उप लोक आयुक्त कार्यालय , मुंबई 

अधिसूचना 
क्रमांक आस्थापना -१५ / पदोन्नती / क.अ. / शो.उ.प. / ९ ५ ९ / २०२१. - महाराष्ट्र लोक आयुक्त आणि उप लोक आयुक्त अधिनियम , १ ९ ७१ 
च्या कलम १३ द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून मा . लोक आयुक्त , महाराष्ट्र राज्य , मुंबई यांनी 
श्री . उ . म . कंबळे यांच्या सहायक प्रबंधक पदावर झालेल्या पदोन्नतीमुळे रिक्त झालेल्या कक्ष अधिकारी या पदावर श्रीमती शोभा उत्तम 
पवार , सहायक यांची दिनांक ७ जून २०२१ ( म.पू. ) पासून सातव्या वेतन आयोगानुसार एस -१५ : ४१८००-१३२३०० या वेतन श्रेणीत पदोन्नतीने 
तात्पुरती नेमणूक केली आहे . सदर पदोन्नती ही मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी याचिका क्र . २७ ९ ७ / २०१५ मध्ये दिनांक ४ ऑगस्ट २०१७ 
रोजी दिलेल्या निर्णया विरोधात राज्य शासनाने मा . सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुमती याचिका 
क्र . २८३०६/२०१७ वरील मा . सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे . 


मा . लोक आयुक्त यांचे आदेशानुसार व नावाने , 


मुंबई , 
दिनांक ७ जून २०२१ . 


म . सी . गुप्ता , 

प्रबंधक . 


४२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जुलै १-७ , २०२१ / आषाढ १०-१६ , शके १ ९ ४३ 


महसूल व वन विभाग 


मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक १० जून २०२१ . 

अधिसूचना 
क्रमांक आयएफएस -१४२१ / प्र.क्र . ६० / फ -७ अ.- श्री . सुरेश बबन केवटे , ( भावसे -२००७ ) , वनसंरक्षक ( संशोधन ) पुणे हे दिनांक ३१ मे २०२१ 
( मध्यान्होत्तर ) रोजी शासनाच्या सेवेतून नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झाले आहेत . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


नितीन सावंत , 


कक्ष अधिकारी . 


REVENUE AND FOREST DEPARTMENT 


Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 10th June 2021 . 


NOTIFICATION 


No. IFS.1421 / C.R . 60 / F - 7A . - Shri suresh Babnrao Kewate ( IFS 2007 ) , Conservator of Forests , 
( Research ) Pune has superannuated from the Government Service on 31st May 2021 ( A.N. ) 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


NITIN SAWANT , 


Section Officer . 


विधि व न्याय विभाग 
मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २४ मे २०२१ . 

अधिसूचना 
क्रमांक डीजीपी -३२१५ / प्र.क्र .३६१ / का -१४ अॅड . अश्विनी सतिश पाटील - बांदिवडेकर यांच्या सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त 
शासकीय अभियोक्ता , रायगड या पदावरील नियुक्तीस दिलेली मुदतवाढ तात्काळ प्रभावाने या अधिसूचनेद्वारे संपुष्टात आणण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


वैशाली पं . बोरुडे , 
कार्यासन अधिकारी . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


